शासन निर्णय- 


सहनिबंधक सहकारी संस्था, (प्रशासन) 
गट-अ, या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०२०/प्र.क्र.९५/५-स 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख:- ०७ ऑगस्ट, २०२०. 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१), ४ (२), ४ (3), ४ (४ व ४ (4) मधील तरतुदीनुसार सहकार 
खात्यातील खाली नमूद केलेल्या सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (प्रशासन) गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्यानुसार बदलीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ.क्र | अधिकार्‍यांचे नाव सध्याचे कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 

ण श्री. पी. व्हि. वानखेडे | विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, | प्रशासक, नागपूर जिल्हा मध्यवती 
नागपूर सहकारी बँक मर्या 

२ श्री. एस. एस. देशमुख । विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, | सध्याच्या पदावर मुदतवाढ 
लातूर 

3 श्री. आर. जे. दाभेराव । विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, | प्रादेशिक सहसंचालक (साखर, 
अमरावती अमरावती 

४ श्री. मिलींद आकरे सहनिबंधक तथा महाव्यवस्थापक, | सध्याच्या पदावर १ वर्षे मुदतवाढ 
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ 

२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 


राज्य, पुणे यांच्या सल्ल्याने समकक्ष वा नजीकच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सोपवून तात्काळ कार्यमुक्त व्हावे व 
बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व तसा अहवाल सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांचेमार्फत शासनास सादर करावा. सदर बदली आदेशांची तातडीने अंमलबजावणी होण्यासाठी 
आवऱ्यक कार्यवाही सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी करावी. 

सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 


3: 


सदर TA निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८०७१७२६४५९३०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Manjiri 


Ganeshbhushan Joshi 


(मं. ग. जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०२०/प्र.क्र.९५/५-स 


qo, 
99. 
१२. 
93. 
१७. 
१५. 
१६. 


साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आयुक्त, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग संचालनालय, नागपूर. 

सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन व लेखापरिक्षण), व्दारा सहकार 
आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था / सर्व जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था, 
व्दारा- सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ). 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व संबंधित 

संबधित अधिकारी, व्दारा सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (पणन व वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.राज्यमंत्री (सहकार / पणन / वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (सहकार /पणन) यांचे स्वीय सहायक. 

प्रधान सचिव (वस्त्रोदयोग) यांचे स्वीय सहायक. 

निवड नस्ती (कार्यासन-५-स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


